RNI No. MAHBIL /2012/47976 
www.dgps.maharasNtra.gov.in 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक-पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - १२, अंक - ०४] सोमवार, दिनांक एप्रिल २४, २०२३ / वैशाख ४, शके १९४५ [ पृष्ठे ४ 


असाधारण क्रमांक ०४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


अपर जिल्हाधिकारी यांजकडून 


महाराष्ट्र जमीन गहसूल अधिनियम १९६६ 
HET अधिसूचना 
क्रमांक मह-२/प्रशासन/आरआर/४९७/२०२३.-- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/६३९२३/म-६, 
दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) यांच्या कलम ४, पोट-कलम 
(१) च्या तरतुदीनुसार राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्‍ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत, त्याचा वापर करून मी, स्वाती देशमुख-पाटील, 
अपर जिल्हाधिकारी, सांगली ME उक्त कलम ४ च्या पोट-कलम (५) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे जी अधिसूचना काढण्याचे याद्वारे दिनांक 
२० एप्रिल २०२३ पासून योजित आहे, त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४, पोट-कलम (४) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे, तिचा परिणाम 
होणेचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याह्वारे प्रसिद्ध करणेत येत आहे. 


अंतिम अधिसूचनेचा मसुदा 


क्रमांक मह-२/प्रशासन/आरआर/४९७/२०२३.-- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/६३९२३/म-६, दिनांक 
१ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) यांच्या कलम ४, पोट-कलम (५) 
च्या तरतुदीनुसार राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्‍ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत, त्याचा वापर करून मी, स्वाती देशमुख-पाटील, अपर 
जिल्हाधिकारी, सांगली याद्वारे दिनांक २० एप्रिल २०२३ पासून सांगली जिल्ह्याच्या, आटपाडी तालुक्‍यातील शेंडगेवाडी, तालुका आटपाडी येथील वाडीला 
शेंडगेवाडी या प्रचलित नावाने स्वतंत्र महसुली गावाचा दर्जा देणेबाबत सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व सांगली जिल्ह्याच्या 
आटपाडी तालुक्‍यातील शेंडगेवाडी या प्रचलित नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे. 


नवीन गावातील 


नवीन गावातील लोकांचा उर्वरित गावातील गुरेचरण, स्मशानभूमी व खळे यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क अबाधित राहील. 


नवीन व उर्वरित गावातील लोकांचा अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाण्या-येण्याचा हक्क अबाधित राहील. 
अनुसूची 
जिल्हा सांगली, तालुका आटपाडी 


गावाचे नाव मूळ गट नंबर / सर्व्हे नंबर 
१ २ 

शेंडगेवाडी ३२७८ ते ३४०५ 

आटपाडी १ ते ३२७७, ३४०६ ते ४२१८ 


टीप : नवीन उर्वरित गावातील लोकांचा, अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाणे-येणेचा हक्‍क राहील, तसेच नवीन गावातील लोकांचा उर्वरित गावातील 
स्मशानभूमी, खळे आणि गुरेचरण यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क राहील, 


(१) 


एच-३०, भाग एक (असा.) पु.वि.पु.- ४ 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, २४ एप्रिल, २०२३ / वैशाख ४, शके १९४५ 


माहितीचा प्रकार 


गावाचे नाव 


गावातील कुटुंब संख्या 
गावातील लोकसंख्या 

एकूण सर्व्हे नंबर / गट नंबर 
क्षेत्र (हेक्टर आर) 

आकार (रुपये पैसे) 
लागवडीलायक क्षेत्र 


बिगर लागवडीलायक क्षेत्र 


अन SRS, अन ऑक्युपाइड 
सरकारी जमीन. 


गायरान जमिनीचे क्षेत्र 
वन जमीन 

गावठाण क्षेत्र 
स्मशानभूमी / दफन भूमी 
IT फ्लोअर 


सार्वजनिक रस्ते 


सार्वजनिक Cs 
सावेजनेक शाळा / हायस्कूल 


सार्वजनिक दवाखाना 


पिण्याचे पाणी उपलब्ध आहे किंवा नाही 


ग्रामपंचायत 


मूळ व नवीन गावास प्रत्यक्ष देणेत आलेले 


गट नंबर 


सांगली, २० एप्रिल २०२३. 


परिशिष्ट-अ 


मूळ गाव 


३ 


आटपाडी 
४५०० 
२०७९१ 
४२१८ 
८५३०.९१ 
७०२१.१५ 
६७१७,६४ 


६द७.५३ 


२५२.९४ 


१ ते ४२१८ 


मौजे आटपाडी येथील वाडी वसाहत, शेंडगेवाडी, ता. आटपाडी या गावास स्वतंत्र महसुली गावात रुपांतर करणेबाबत 


वाडीचे नवीन महसुली 


गावात रूपांतर झालेले 


गाव 
४ 
शेंडगेवाडी 


82 
६९२ 
१२८ 

४५५.०६ 

२६३.१६ 

४०६.१६ 
४५.१७ 


नाही 


३२७८ ते ३४०५ 


शिल्लक राहिलेले 
राल्लक xileciel 


मूळ गाव 


दु 

आटपाडी 

४४०८ 

२००९९ 

४०९० 
८०७५.८५ 
६७५७.९९ 
६३११.४८ 


६१२.३६ 


२५२.९४ 


होय 
१ ते ३२७७, 


३४०६ ते ४२१८. 


स्वाती देशमुख-पाटील, 
अपर जिल्हाधिकारी, 


सांगली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, २४ एप्रिल, 2023 / वैशाख ४, शके १९४५ ३ 


BY ADDITIONAL COLLECTOR 
Maharashtra Land Revenue Code, 1966 
Final Notification 


No. RB/ADM/RR/497/2023.—In exercise of the powers of the State Government under the provision 
to sub-section (1) of Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah. XLI of 1966), delegated 
to me by Government Notification, Revenue and Forests Department, No. TLC-1076/63926/M-6, dated 
1st July 1976 and after previous publication for all the concerned persons who are going to be affected, 
as required by said sub-section (4) of the said Section 4, |, Swati Deshmukh-Patil, Additional Collector of 
Sangli District hereby notify with effect from 20th April 2023 and by this, the notice is issued. 


Final Draft Notification 


No. RB-2/ADM/RR/497/2023.—In exercise of the powers of the State Government under the proviso 
to sub-section (1) of Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah. XLI of 1966), delegated 
to me by the Government Notification, Revenue and Forests Department, No. TLC-1076/63926/M-6, dated 
ist July 1976, |, Swati Deshmukh-Patil, Additional Collector of Sangli District hereby, with effect from 
20th April 2023 constitute the New Village namely Shendagewadi out of original village Atpadi of the Atpadi 
taluka of the Sangli District to be a village to be called Shendagewadi in the Atpadi taluka of the said 
district having the limits specified in the schedule hereto appended. 


The residents of the new village Shendagewadi shall have right over assigned land of the residuary 
Atpadi village for the purpose of grazing land, cremation ground and threshing floor for all public utility. 


“A right of Way ” on the existing roads is available to both the villages (New and Residuary). 
Schedule 


District Sangli, taluka Atpadi 


Name of Village Actual Gat / Survey Nos. Allotted to village 
1 2 

Shendagewadi 3278 to 3405 

Atpadi 1 to 3277, 3406 to 4218 


Note : A right of way on the existing roads is available to both the village (new and residuary). The 
residents of the new village shall have a right over the assigned lands of the residuary village 
for the purpose of grazing land, cremation ground and threshing floor for all public utility. 


Annexure-A 


Information about the Shendagewadi under the Atpadi village in taluka Atpadi in the 
Sangli district to be converted in to revenue village 


Sr. No. Factors Original Village New village after Remaining 
conversion of wadi original 
in the village village 
1 2 3 4 5 
1 Name of village Atpadi Shendagewadi Atpadi 
2 No. of families 4500 92 4408 
3 Population as ascertained 20791 692 20099 
by the Tahsildar. 
4 Total Survey Nos. 4218 128 4090 
Pardi Nos. etc. 
Area (Hectare Are) 8530.91 455.06 8075.85 


Assessment 7021.15 263.16 6757.99 


oO 0 N = 


10 


11 
12 
13 
14 
15 
16 


17 
18 
19 
20 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, २४ एप्रिल, 2023 / वैशाख ४, शके १९४५ 


2 
Cultivable Area 
Uncultivable Area 


Unassessed Unoccupied 
Govt. Land. 


Area of grazing lands i.e. 
Gurecharan. 


Forests 

Gaothan area 

Burial Ground / Cemetery 
Threshing Floor 

Public Roads 

Public Schools 


Public Dispensary 
Drinking Water 
Village Panchayat 


Actual Survey Nos. alloted to the 


villages. 


Sangli, 20th April 2023. 


Annexure-A (Contd.) 


3 
6717.64 
657.53 


21.28 
0.60 
32.4 


Pra. ZP 
School, Nursary. 


Yes 
Yes 
Yes 

1 to 4218 


2.05 
Pra. ZP 


School, Nursary. 


No 

Yes 

No 
3278 to 3405 


5 
6311.48 
612.36 


20.58 
0.60 
30.35 


Pra. ZP 
School, Nursary. 


Yes 
Yes 
Yes 


1 to 3277, 
3406 to 4218. 


SWATI DESHMUKH-PATIL, 


Additional Collector, 


Sangli. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH 
MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 


GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI - 400 004. 


EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


